अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि 
जात प्रमाणपत्र सादर न करु शकलेल्या व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत गट क व गट 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण ११११/प्र.क्र.११/२०२०/व्यशि-५ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १६ जुलै, २०२०. 


संदर्भ :- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६ ब, दि.२१/१२/२०१९ 
२. संचालक, व्य.शि.व प्र.ससंचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.४/आस्था-३/२०१९/अधिसंख्य पदे/१२, 
दि.०७.०१.२०२०. 
३. उप संचालक, व्य.शि.व प्र.संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.४/आस्था-३/२०२०/अधिसंख्य/ ३१३, 
दि.१९.०३.२०२० 
४. सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६ ब, दि.३०/०६/२०२० 


प्रस्तावना :- 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र.८९२८/२०१५ (चेअरमन अँन्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि 


इतर विरुद्ध जगदिठठा बाळाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिका यामध्ये दि.०६.०७.२०१७ रोजी मागास जातींना असलेल्या 
आरक्षणाच्या आधारे झासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत 
संरक्षण देय ठरत नाही,असा निर्णय दिलेला आहे. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका 
क्र.३१४०/२००८ मध्ये दि.२८.०९.२०१८ च्या आदेशान्वये मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि.३१.१२.२०१९ पर्यंत 
कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.मा.उच्च न्यायालयाचे सदर sear विचारात घेता मा. सर्वोच्च न्यालयाच्या 
निर्णयाची या विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गतच्या कार्यालयांत 
अंमलबजावणीसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिकांमध्ये दि.०६ जुले, २०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयान्वये, या विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत अनुसूचित 
जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या व सद्यस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या गट-क संवर्गातील ५१ व गट-ड संवर्गातील 
१४ (एकूण ६५) तसेच यापूर्वी सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या “क” व “ड” संवर्गातील ०९ कर्मचात््यांसाठी ०९ अधिसंख्य 


पदे अज्ञा एकूण ७४ कर्मचाऱ्यासाठी ७४ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


aR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ११११/प्र.क्र.११/२०२०/व्यशि-५ 


२. अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव अधिसंख्य पदांवर सेवा वर्ग करण्यात 
येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून तसेच प्रशासनाची होणारी अडचण दूर करण्यासाठी "११ महिन्यांकरिता 
किंवा संबंधित सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकास सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल 
तोपर्यंत" तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणूक देण्यात येत आहे 

३. सोबत जोडलेल्या सहपत्र अ, ब व क मधील कर्मचाऱ्यांच्या संबंधित नियुक्‍ती प्राधिकारी यांनी सामान्य प्रशासन 


विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२१/१२/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-क व परिशिष्ट-ड मधील 


नमुन्यांनुसार नियुक्ती आदेशा तात्काळ निर्गमित करुन त्यांची सेवा तातडीने अधिसंख्य पदावर वर्ग करावी व त्याबाबतचा 
अहवाल झासनास सादर करावा. 

४. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक २१/१२/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील नमूद 
सूचनांनुसार आव्यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांची राहील. 

५. सदर झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६- ब, 
दि.२१/१२/२०१९ आणि शा.नि.क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, दि.३०/०६/२०२० नुसार प्राप्त प्राधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००७१६१७००२५३४०३ असा आहे.हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sachin Shamkant Desai 


सोबत *- सहपत्र अ, ब आणि क. Sa C h j n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Skill 


Development and Entrepreneurship Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc72ac8e24d61d7cf89d14c68f5987ede605 


S h am k a nt D QS AI x1i7ses8647er1pbeas81449917,cn=Sachin 


Date: 2020.07.16 17:43:27 +05'30' 


(सचिन देसाई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई (पत्राद्वारे) 
३. सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग (१६-ब),मंत्रालय,मुंबई. 
४. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई / नागपूर. 
५. संचालक व लेखा अधिकारी,मुंबई/नागपूर. 
६. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती / 
औरंगाबाद (व्य.शि. व प्र.संचाळनालयामार्फत) 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ११११/प्र.क्र.११/२०२०/व्यशि-५ 


७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,जिल्हा कोषागार कार्यालय. 

८. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (व्य.शि. व प्र.संचालनालयामार्फत) 

९. सर्व प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (व्य.शि. व प्र.संचालनाळयामार्फत) 

१०. सर्व मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा /केंद्र (व्य.शि. व प्र.ससंचालनालयामार्फत) 
११. संबंधित कर्मचारी (व्य.शि. व प्र.संचाळनालयामार्फत) 

१२. निवडनस्ती / व्यशि-५ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ११११/प्र.क्र.११/२०२०/व्यशि-५ 


lated विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण ११११/प्र.क्र.११/२०२०/व्यशि-५ 


दिनांक १६ जुले,२०२० सोबतचे सहपत्र -अ 


अ. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या खुद्द व अधिपत्याखालील कार्यरत “क” संवर्गातील निम्नलिखित 
कर्मचाऱ्यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव गट | संबंधित कर्मचाऱ्यांकरिता आस्थापना 

निर्माण करण्यात येणाऱ्या 
अधिसंख्य पदाचे पदनाम 

| १. | द २. 3. a क| ध्‌. 

La | श्री. डी. एम. पाटील क शिल्प निदेशक मुंबई विभाग 

२ श्री.आर. व्ही. वानखेडे क शिल्प निदेशक 

३ श्री. ए. के. तबीब क शिल्प निदेशक 

४ श्री. व्ही. जी. इसाळ क शिल्प निदेशक 

५ श्रीमती व्ही. आर. टाकळीकर क मुख्य लिपिक 

६ श्री. एम. एन. कोळी क वरिष्ठ लिपिक (शहरी) 

७ श्री. एम. आर. कोळी क वरिष्ठ लिपिक (ग्रामीण) 

८ श्री. ए. जी. राईकवार क वरिष्ठ लिपिक (ग्रामीण) 

Q श्री. आर. आर. कळसकर क कनिष्ठ लिपिक (ग्रामीण) 

१० o श्री. एन. वाय. कोळी क भांडारपाल 

११ श्री. एस. एम. इताळ क भांडारपाल 

१२ श्री. संजय शंकर कोळी क गटनिदेशक पुणे विभाग 

१३ श्री. शिवाजी गुंडा शिरोळकर क गटनिदेशक 

१४ श्री. औदुंबर कृष्णाजी सर्जे क गणित निदेशक 

१५ श्री. राजेंद्र परशुराम कोळी क शिल्प निदेहाक 

१६ श्री. लक्षमण यशवंत बिराजदार क शिल्प निदेशक 

१७ श्री. जनार्दन गळू कोळी क चित्रकला निदेशक नाशिक विभाग 

१८ श्री. जनार्दन पांडुरंग राठोड क शिल्प festa 

१९ श्री. महेंद्र प्रकाशराव नंदनवार क शिल्प निदेशक 

२० श्री. राजेंद्र पांडुरंग पराते क पूर्णवेळ शिक्षक अमरावती विभाग 

२१ श्री. सुनिल शांकरराव तोडे क पूर्णवेळ शिक्षक 

२२ श्री. राजेंद्र अवधुत पवार क सहायक अधिव्याख्याता 

२३ श्री. लक्ष्मण नानाजी नन्नावरे क शिल्प निदेशक 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ११११/प्र.क्र.११/२०२०/व्यशि-५ 


२४ श्री. मुकुंद रंगरावजी भदे क शिल्प निदेशक 
२५ श्री. प्रशांत अर्जुन बोकाडे क शिल्प निदेशक 
२६ श्री. रमेश लक्ष्मणराव रावटळे क शिल्प निदेशक 
२७ श्री. आनंद दत्तात्रय कुंभारे क शिल्प निदेशक 
२८ सौ. दिपा हरदास देशमुख (सनगाळे) क शिल्प निदेशक 
२९ श्री. मोहन अरविंद चितारे क शिल्प निदेशक 
३० श्री. गजानन भानुदास इंगळे क लघुलेखक निम्नश्रेणी 
३१ श्री. किशोर बळीराम धकीते क मुख्य लिपिक 
३२ श्री. सुरेश विठ्ठलराव निमजे क मुख्य लिपिक 
३३ श्री. भास्कर शंकरराव राऊत क मुख्य लिपिक 
३४ श्री. मोहन उत्तमराव बुटे क मुख्य लिपिक 
३५ श्री. सुरेश गणपतराव बेडे क वरिष्ठ लिपिक 
३६ श्री. गुलाब नामदेवराव हेडाऊ क कनिष्ठ क्राफ्टसमन 
३७ श्री. विजय महादेवराव गोरले(आंविबो क वाहनचालक 
३८ श्री. अनिल रामनाथ सोनकुसरे क गटनिदेशक नागपूर विभाग 
३९ श्री. बी. एम. चचाणे क गटनिदेशक 
४० कु. मिनाक्षी अरविंद केदारे क शिल्प निदेशक 
(सौ. मिनाक्षी भास्कर खापेकर) 
४१ श्री. ईश्वर मधुकर मौंदेकर क शिल्प निदेहाक 
४२ श्री. जी. एम. राऊत क शिल्प निदेहाक 
४३ श्री. के. आर. हिवरकर क शिल्प निदेहाक 
४४ श्री. डी. सी. बोकडे क शिल्प निदेहाक 
४५ श्री. के. आर. बोकडे क शिल्प निदेहाक 
४६ श्री. ए. पी. सल्लमवार क शिल्प निदेहाक 
४७ Ul. अंजू मधुकर लिखार क वरिष्ठ लिपिक 
४८ कु. एच. एस. मुंढरीकर क कनिष्ठ लिपिक 
४९ श्री. जयेंद्र धर्मा ढेबरी क कार्यालयीन अधिक्षक मुख्य कार्यालय 
५० श्री. हरीश्चंद्र तुकाराम खुटीकर क मुख्य लिपिक 
५१ श्री. उमाकांत नामदेव तायडे क वरिष्ठ लिपिक 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


aR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ११११/प्र.क्र.११/२०२०/व्यशि-५ 


lated विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण ११११/प्र.क्र.११/२०२०/व्यशि-५ 


दिनांक १६ जुले,२०२० सोबतचे सहपत्र -ब 


ब) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या खुद्द व अधिपत्याखालील कार्यरत “ड” संवर्गातील निम्नलिखित 


कर्मचाऱ्यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नाव गट ' संबंधित कर्मचाऱ्यांकरिता आस्थापना 
निर्माण करण्यात येणाऱ्या 
अधिसंख्य पदाचे पदनाम 
| १. | २. ३. [| ४९. | प. 
डि श्री. एम. के. कोळी ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुंबई विभाग 
२ श्री. आर. एन. जोशी ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
३ श्री. एम. के. पवार ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
४ श्रीमती सुभद्रा चंद्रकांत कस्तुरे ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुणे विभाग 
५ श्री. दिलीप धुळप्पा सुर्यवंशी ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
६ श्री. राजाराम दिनकर कोळी ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
७ श्री. सुनिल सर्जराव कोळी ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
८ _ श्री. सुभाष बाळकृष्ण घुले ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अमरावती विभाग 
९ श्री. सोपान किसन सपकाळ ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
१० ० कु. रेखा दडारथ वाघ ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
११ १ श्री. बाळाभाऊ नारायण लाडे ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
१२ श्री. सुनिल माणिकराव नांदे ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
१३ श्री. रामचंद्र आडकू धकाते ड कर्मशाळा परिचर नागपूर विभाग 
१४ श्री. अनिल माधवराव निमजे ड चौकीदार 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ११११/प्र.क्र.११/२०२०/व्यशि-५ 


lated विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण ११११/प्र.क्र.११/२०२०/व्यशि-५ 
दिनांक १६ जुले,२०२० सोबतचे सहपत्र -क 


क) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या खुद्द व अधिपत्याखालील यापूर्वी सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या 
“क” व “ड”संवर्गातील निम्नलिखित कर्मचाऱ्यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव संबंधित गट नियुक्तीचा दिनांक | सेवा समाप्तीचा 

कर्मचाऱ्यांकरीता दिनांक 

निर्माण करण्यात 

येणाऱ्या अधिसंख्य 

पदाचे पदनाम 
| te | 2. 3. | हँ. _| 4. ६. 

मुंबई विभाग 
१ श्री. बी. के. भगत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | Ss २०/५/१९९८ १३/३/२००० 
पुणे विभाग 
२ | श्रीमती एम. एम. सिदमुल | गटनिदेडाक क २८/९/१९९८ ०३/११/२००४ 
3 श्री.पी. डी. सुत्तरवार शिल्प Meare क १९/८/२००३ २९/७/२००५ 
४ श्री. एम. सी. धुमाळ शिल्प निदेडाक क १४/८/२००३ २३/२/२००६ 
yg श्री. ए. एम. कोळी शिल्प निदेशक क १३/८/२००३ ०८/५/२००६ 
६ | श्री. आय. एम. गवारे शिल्प निदेडाक क १४/८/२००३ ०२/११/२००८ 
अमरावती विभाग 
७ श्री. संजय करणसिह शिल्प निदेशक क ११/१/१९९९ ०२/११/२००४ 
ठाकुर 
औरंगाबाद विभाग 

८ | श्री. राजेडा बाबुराव भुरेवार | कनिष्ठ लिपिक क १४/९/१९८९ २०/१२/१९९१ 
९ | श्री. सुभाष संभाजी घंटे । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | ड ९/११/२००१ ०९/८/२००५ 


KKKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


